RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


FANATA 


E 


A 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ४६ ] 


सोमवार , नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अशा / पत्र क्र . साशा/ नपा/ १८०० / २०१६.--(१) अर्जदार श्री. दत्तात्रय मारुती बावळेकर यांचा निशाणी ५८ येथील दिनांक ११ मे 
२०१५ चा अर्ज व त्या अनुषंगाने नि . १ येथील दिनांक ७ जानेवारी २०१५ रोजीचा मूळ विनंती अर्ज क्रमांक १/२०१५ अंशत : मान्य करण्यात 
येत आहे . 


(२) त्यानुसार मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा मला महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ चे 
कलम ७ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चा नियम ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ (१) ( अ) खाली स्वेच्छेने आघाडीचा त्याग केल्याच्या कारणास्तव , याद्वारे सामनेवाला नं . १, श्री . कुमार गोरखनाथ 
शिंदे, सामनेवाला नं . ३, श्री . प्रकाश रामचंद्र पाटील व सामनेवाला नं . ६, उज्वला रतिकांत तोषनिवाल यांना दिनांक २२ मार्च २०१२ 
रोजीपासून अनर्ह घोषित करीत आहे. तसेच सामनेवाला नं . २, श्री. संदिप वसंत साळुखे, सामनेवाला नं . ४, सौ . संगिता दत्तात्रय वाडकर, 
सामनेवाला नं . ५ , सौ . सुरेखा प्रशांत आखाडे, सामनेवाला नं . ७, सौ . लिला नंदकुमार मानकुंबरे व सामनेवाला नं . ८ , सौ . विमल पांडुरंग 
पार्टे यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१२ रोजीपासून अनर्ह घोषित करीत आहे. सबब महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे 
अधिनियम , १९६५ मधील कलम १६ (I- A) अन्वये सामनेवाला नं . १ मे ८ हे महाबळेश्वर नगरपरिषद, महाबळेश्वर येथील परिषद सदस्य 
म्हणून धारण करणेचेबंद होईल . 


(३) खर्चाबाबत काही आदेश नाहीत . 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , २८ सप्टेंबर २०१६ . 


( १ ) 


एच- ७२० , भाग एक - अ ( असा.) ( पु. वि. पु.) - ४६ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


UTELANDO OUBMISHEDBY SHERIA NARESHAMADAPETORAOPROTE, 


